कृषी पंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (HVDS) 
वीजजोडणी देणे तसेच, १०५ नवीन उपकेंद्र 
उभारणे या करिता लागणारा निधी रक्कम 
रु.२८०० कोटी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन 
उभारण्यास महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, 
मर्यादित यांना शासन हमी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०१९/ उउकावि /प्र.क्र. ४२ /अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जून, २०२१ 


वाचा -१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्रक्र.६८/शा.हमी, दि. ५.११.१९९९ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/शा.हमी,दि.२८.४.२००८ 

३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.उविप्र-२१८/प्रक्र.३०/उर्जा-५,दि.५.५.२०१८. 
) 
) 


४) शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०१९/ SSH /प्र.क्र. ४२ /अर्थबळ,दि.२८.०६.२०१९ 
५) शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : शाहमी-२०१९/ उउकावि /प्र.क्र. ४२ /अर्थबळ,दि.१८.०५.२०२० 


प्रस्तावना : 

उर्वरीत महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा वगळून) पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपांना 
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजजोडणी देण्याकरीता रु.२५४२.५९ कोटी इतका निधी तसेच, उर्वरीत 
महाराष्ट्रातील १०५ नवीन उपकेंद्र उभारण्याकरीता लागणारा रु.२५७ कोटी इतका निधी Market 
Borrowing a महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) ने कर्ज घेऊन 
उभारण्यास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर निधी उभारण्यास शासनाने हमी 
देण्यास आणि त्यावरील हमीक्ुल्क माफ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना 
अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरण कंपनीस वित्तीय संस्थांमार्फत एकूण 
रु.२८०० कोटी (रुपये दोन हजार Sloat कोटी) इतके कर्ज उभारण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभागाच्या प्रस्तावानुसार शासन हमी देण्याचा निर्णय उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि. 
२८.०६.२०१९ चा झासन निर्णय तसेच संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.१८.५.२०२० च्या शासन 
शुध्दिपत्रकान्वये घेण्यात आळेला आहे. त्यानुसार महातिवरण कंपनीस पंजाब नॅशनल बँकेकडून 
रु.१५०० कोटी व बँक ऑफ बरोडा कडून रु.१३०० कोटी कर्ज शासन हमीवर घेण्यास मंजूरी देण्यात 
आली आहे. तथापि, बँक ऑफ बरोडा कडून काही कारणास्तव रु.१३०० कोटी कर्ज मंजूर होऊ न 
शकल्याने बँक ऑफ बरोडा ऐवजी पंजाब व सिंध बँक, मुंबई या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून रु.१३०० कोटी 
कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा प्रस्ताव उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने सादर केला आहे. उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभागाच्या सुधारीत प्रस्तावानुसार महातिवरण कंपनीस यापूर्वी बँक ऑफ बरोडा 
कडून शासन हमीवर रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास देण्यात आलेली मंजूरी रद्द करुन त्याऐवजी पंजाब 
व सिंध बँक, मुंबई या बँकेकडून रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०१९/ उउकावि /प्र.क्र. ४२ /अर्थबळ, 


शासन निर्णय : 


उर्वरीत महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा वगळून) पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपांना 
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजजोडणी देण्याकरीता तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील १०५ नवीन 
उपकेंद्र उभारण्याकरीता उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित (ATH) यांना एकूण रु.२८०० कोटी (अक्षरी रुपये दोन हजार आठशे कोटी 
इतके कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्याचा निर्णय उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि. २८.०६.२०१९ 
चा शासन निर्णय तसेच संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.१८.५.२०२० च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये घेण्यात 
आलेला आहे. त्यानुसार महावितरण कंपनीस पंजाब नॅशनल बँकेकडून रु.१५०० कोटी व बँक ऑफ 
बरोडा कडून रु.१३०० कोटी कर्ज शासन हमीवर घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, यापूर्वी 
महावितरण कंपनीस बँक ऑफ बरोडा कडून शासन हमीवर रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास देण्यात 
आलेली मंजूरी रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पंजाब व सिंध बँक, मुंबई या बँकेकडून (धनको) 
रु.१३०० कोटी (रु. एक हजार तिनशे कोटी फक्त) कर्ज घेण्यास शासन हमी मंजूर करण्यात येत आहे. 


2. पंजाब व सिंध बँक, मुंबई या धनको बँकेकडून शासन हमीवर &.9300 कोटी कर्ज 
उचण्यासाठीची मुदत हा झासन निर्णय निर्गमित केल्यापासून ६ महिन्यांसाठी राहील. सदर कर्ज 
घेण्यासाठी अन्य सर्व बाबी व अटी/ शर्ती हया महावितरण कंपनीस यापूर्वी एकूण रु.२८०० कोटी 
कर्जास शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भाधिन क्र.४ येथील शासन निर्णय 
क्रमांक : शाहमी-२०१९/ उउकावि /प्र.क्र. ४२ /अर्थबळ, दि.२८.०६.२०१९ मधील बाबी व अटी /शर्ती 
नुसार कायम राहतील. 


3. हा शासन निर्णय उद्योग sot व कामगार विभागाच्या नस्ती क्र.उविप्र-२०१८/प्र.क्र.३० 
(भाग-१/उर्जा-५ वरील प्रस्ताव व वित्त विभागाचा शासन हमी क्र. १/२०१९-२० नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०६२४१४३७३८४७०५ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jayant Balkrishna >>> यायाचा Keats 
Kulkarni = “ton 
(ज.बा.कुलकर्णी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


) 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०१९/ उउकावि /प्र.क्र. ४२ /अर्थबळ, 


५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७ सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 
मुंबई. 

८) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

९) मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

qo) Ud मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

) 

) 


93) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (4H) 

१४ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RET क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 

१५) इंडियन नॅशनल कॉग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

१६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, IHS इस्टेट, मुंबई. 

१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस..व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 

२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 

२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 

२२) प्रधान सचिव (उर्जा), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाहगड, 
प्लॉट नं.जी-९, बांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

२४) वित्त विभाग (साठ /व्यय-१६ /त्रद्ष्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 

२५) कार्यासन अधिकारी-उर्जा-५, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 

२६) बँक ऑफ बरोडा, कॉर्पोरेट फायनान्सियल सर्विसेस ब्रँच, ३ रा मजला, 10/92, 

मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई -४००००१. 
२७) पंजाब व सिंध बँक, कॉर्पोरेट बँकींग शाखा, २७/२९, अंबालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१. 
२८) निवड नस्ती -अर्थबळ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


